पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम केंद्र 
शासनाने पोषण २.० अंतर्गत दिलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार तसेच केंद्र व राज्य 
६०: ४० या सुधारित प्रमाणानुसार राज्यात 
राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७०/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर,२०२३ 


संदर्भ:- १) महिला व बाल विकास विभाग, झा. नि. क्र. एबावि-२०१८/प्र.क्र. २७/का.६, 
दिनांक ११.०७.२०१८ 
२) केंद्र शासनाचे पत्र HW. 99/8/2029-CD-l (e-8 490k), दि. ०१.०८.२०२२ व 
त्यासोबतच्या सक्षम अंगणवाडी व पोषण २.० बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना 
3) केंद्र शासनाने पत्र H.PA/2GY/202Q-CPMU (6-१०१८५७, दि. २१.११.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत पोषण अभियान या कार्यक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत मा. 


मंत्रीमंडळाने दिनांक ५ जून, २०१८ रोजीच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय 


महिला व बाल विकास विभाग दिनांक ११ जुले, २०१८ अन्वये सदर अभियानाची राज्यात 


अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने राज्यात पोषण अभियान हा कार्यक्रम 


रावविण्यात येत होता. पोषण अभियान या कार्यक्रमाद्वारे ० ते ६ वर्षे बालकांमध्ये खुजे / बुटकेपणाचे 


प्रमाण कमी करणे, बालकांमध्ये कुपोषणाचे व रक्‍्तक्षयाचे प्रमाण कमी करणे, किशोरवयीन मुली व 


महिलांमधील रक्‍तक्षयाचे प्रमाण कमी करणे, जन्मत: कमी वजन असलेल्या बालकांचे प्रमाण कमी 


करणे इत्यादी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. 


पोषण अभियानांतर्गत ठरविण्यात आळेली उद्दिष्टे साध्य करण्याकरीता केंद्र शासनाने 


प्रशासकीय मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या होत्या. त्यामध्ये Information Com puter Technology 


enabled Real Time Monitoring of scheme (ICT-RTM) या उपक्रमाअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांना 


मोबाईल फोन व सिम कार्ड उपलब्ध करुन देणे, लाभार्थ्यांकरिता वाढ / विकास निरीक्षण साधने 


(Growth Monitoring Device) अंगणवाडी केंद्रांना उपलब्ध करुन देणे, प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी 


करणे, अंगणवाडी केंद्रात Community Based Events (समुदाय विकास कार्यक्रम, जाहिरात 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७०/का.६ 


जनजागृती प्रसिध्दी (IEC-Information, Education and Communication) व जन आंदोलन उपक्रम 


राबविणे, तांत्रिक / अतांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्‍त करणे इत्यादीचा Garay होता. 


पोषण अभियान या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याकरीता केंद्र व राज्य हिऱ्याचे प्रमाण 


८०:२० असे होते. त्यानुषंगाने उपरोक्त नमूद विविध उपक्रमाची वेळोवेळी अंमलबजावणी करण्यात 


आली. दरम्यान, केंद्र शासनाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या प्रभावी अंमळबजावणीकरीता 


सदर योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कार्यक्रमाचा सक्षम अंगणवाडी व पोषण २.० या मध्ये 


समावेश करुन याबाबत दि. १.८.२०२२ रोजी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. केंद्र शासनाने 


दि.२१.११.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये पोषण अभियानाकरीता केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या ८०:२० या 


प्रमाणात बदल करुन ६०:४० असे प्रमाण विहीत केले आहे. त्यानुषंगाने केंद्र पुरस्कृत पोषण अभियान 


हा कार्यक्रम केंद्र शासनाने पोषण २.० अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तसेच सुधारित केंद्र 


हिस्सा ६० % व राज्य हिस्सा ४०% या प्रमाणात राबविण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येणारा पोषण अभियान हा केंद्र 


पुरस्कृत कार्यक्रम केंद्र शासनाने पोषण २.० अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तसेच केंद्र हिस्सा 


६० टक्के व राज्य हिस्सा Yo टक्के या प्रमाणात राज्यात राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. पोषण अभियान या कार्यक्रमाची सुधारित निकषांप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने 


विविध उपक्रम/घटक याबाबतचा तपज्ञील या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद करण्यात 


आला आहे. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्रमांक-२ येथील मार्गदर्शक सुचना विचारात घेऊन 


पोषण अभियान हा कार्यक्रम राबविण्यात यावा. 


३. पोषण अभियान या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता राज्य, जिल्हा व गट स्तरावरील 


अभिसरणाकरिता तसेच इतर अनुषंगिक बाबींकरिता संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथीळ शासन निर्णयातील 


तरतुदी विचारात घेऊन कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. पोषण अभियान या कार्यक्रमांतर्गत खरेदी करण्यात येणारे विविध साहित्य तसेच उपलब्ध 


करावयाचे मनुष्यबळ याबाबत प्रचलित नियमांप्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेऊन विहित 


कार्यपद्धतीचे पालन करुन कार्यवाही करण्याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७०/का.६ 


५. पोषण अभियान या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता बदललेल्या केंद्र व राज्य हिश्याच्या 
६०:४० या प्रमाणानुसार येणारा खर्च मागणी क्रमांक एक्स-१, २२३६-पोषण आहार, ०२-पोषण अन्न व 
पेये यांचे वितरण, १०१-विठशोष पोषण आहार कार्यक्रम, (११) राष्ट्रीय पोषण अभियान, (११)(०१) पोषण 
अभियान (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) २२३६२०८४ व २२३६-पोषण आहार, ०२-पोषण अन्न व पेये 


यांचे वितरण, १०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, (११) राष्ट्रीय पोषण अभियान, (99)(02) पोषण 


अभियान (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) २२३६२०९३ या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात 


येणाऱ्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


६. सदर झासन निर्णय मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १८ ऑगस्ट,२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील 


निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२६१००६०६२९३० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 


V | LAS DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=cb156fb4082173961 28e8dcaeed3 

RA M DA S f6fa7 0d9fd209eb9efc83bdd68b3086 14534, 
ICode=400032, ‘Mahara: 

serial INumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A 


0B44101C838AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3 
DE3468C2, ‘VILAS RAMDAS THAKUR 
te: 2023.09.26 15:39:02 +05'30' 


(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


२) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


३) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४) मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


५) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


६) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


७) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


९) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 


आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७०/का.६ 


१३) ud जिल्हाधिकारी, 

१४) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१५) सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास), 

१६) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाळ विकास),जिल्हा परिषद, 
१७) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प, 


१८)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२०) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 
२१) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७०/का.६ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक: एबावि २०२३/प्र.क्र.१७०/का.६, दिनांक २६ सप्टेंबर, 
२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पोषण अभियानातील घटकांसंदर्भात नमूद तपशील 


Sr.No. 


Key 


Components Details 


Budget 


1 


CBE 


The Abhiyaan is focusing on converting the 
agenda of improving nutrition into a Jan Andolan 
through involvement of Panchayati Raj Institutions/ 
Villages / Organizations /SHGs / volunteers etc. and 
ensuring wide public participation. 

Organization of Community Based Events 
(CBEs): In order to strengthen processes 
community engagement, empowerment of 
beneficiaries and increased social accountability of 
ICDS, the POSHAN Abhiyaan provides for the 
organization of Community Based Events (CBEs) 


for 


twice every month by each Anganwadi Centre. 

Each CBE shall be supported with an amount 
of 2250/-. 

Under Community Based Events, Annaprasan 
Diwas, Suposhan Diwas Celebrating coming of age- 
getting ready for pre-school at AWC, Messages 
related to public health for improvement of nutrition 
and to reduce illness are covered. 


@ 2250/- per 
CBE 10 be 
conducted 
twice 
month 


per 


IEC 


IEC strategy aims to create awareness and 
disseminate information regarding the benefits 
available under the various nutrition and health 
related government schemes and to guide the citizens 
on how to access them. 

The objective is also to encourage build-up of 
health seeking behavior in communities in keeping 
with the focus on promotive and _ preventive 
healthcare. 

The IEC strategy will cater to different needs of 
the rural and urban masses through various tools used 
for communication. 

The IEC activities mostly will be done through 
the following methods. 

i) Print Media. ii) Television. iii) All India 

Radio iv) Social Media Campaigns. 


@ 25 Lakh 
per _ district 
per year 


Poshan 
Maah and 
Poshan 
Pakhwada 


Poshan Maah and Poshan Pakhwada: 
The month of September is celebrated as Rashtriya 
Poshan Maah across the country. Similarly, in/around 
March, Poshan Pakhwada is celebrated. 


@ %5.00 
Lakh per 
district ७७ 
annum 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७०/का.६ 


Sr.No. Key Components Details Budget 
| Incentives | There is a provision of Incentives for the field |#AWWs @ 
functionaries against expected regular tasks as | २250/- per 
specified in guidelines issued by MoWCD. month 
AWH @ 
२250/- per 
month 
*In addition 
to Rs.250/- to 
AWWs, as 
approved by 
EFC, 
Ministry has 
also approved 
Rs.250/- 
monthly 
performance 
linked 
incentive 10 
AWW as per 
guidelines 
dated 
01.11.2021. 
5 Policy To ensure timely and smooth implementation, | Innovation- 
planning, | as well as, effective monitoring of the Mission, it is | @2 
Project essential to create institutional mechanisms at state, | 4,00,000.00 
Manageme | district and block level. per district 
nt, PMU, The manpower details and organization at state | annually to be 
Innovation | (SPMU), district (DPMU) and block (BPMU) levels | provided only 
etc are as per prescribed criteria. to those 
Position No.of Remuneration per districts that 
Posts month (%*) introduce best 
Consultants 3 60000/- practices/ 
Accountant 2 30000/- novation 
Project Associate 2, 25000/- 
Secretarial 2 15000/- that 
Assistant) contribute to 
Office Messenger 2 8000/- or as per addressing 
respective state’s the challenge 
Extant Wage Act f 
District 36 30000/- 2 
Coordinator malnutrition 
Project Assistant 36 18000/- and are 
at District level capable of 
Block 553 20000/- being 
Coordinator 
Total 636 replicated. 
The hiring will be done as per the prescribed 
qualification. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७०/का.६ 


Sr.No. 


Key 


Components Details 


Budget 


Innovations: 

Funds have been earmarked for the development 

implementation of innovations and _ pilots 

particularly showing the convergent nutrition action 

to achieve one or more desirable nutritional results. 
Anyone or more of the following outcomes 

shall be targeted for the proposed pilot 

implementation: 

1) Convergence of Services for achieving goals 
under POSHAN 2.0. 


1) IYCF practices particularly pertaining to breast 


and 


feeding and complementary feeding at the 
household level. 

11) Reduction of wasting and underweight in 
children. 

iv) Improved access to good quality nutrients for 
complementary feeding in poor families. 

Vv) Mechanism for timely identification of SAM 
children and their care. 

Vi) Use of AYUSH supplements for better nutrition 

Vil) Improved management of child feeding during 
and after illness. 


Procureme 
nt of Smart 
Phone-IT 


POSHAN Tracker management application will 
provide a 360-degree view of the activities of the 
Anganwadi Centre (AWC), service deliveries of 
Anganwadi Workers (AWWs) and_ complete 
beneficiary management pregnant 
lactating mothers and children. The system will 
enable real-time monitoring and tracking of all 
AWCs, AWWs and beneficiaries on the defined 
indicators. 

To equip the functionaries with required devices with 
which they are able to capture real time data, there 
has been a provision of providing them with 
smartphones since the launch of POSHAN Abhiyaan. 


for women, 


Smartphone 
@ २8000/- 
plus GST per 
unit for 
remaining 
AWWs. 

The 
procurement 
shall be made 
through GeM 
platform only 
as per GFR 
and 
administrative 
guidelines. 
States are free 
to procure 
Smart phones 
of higher 
specifications 
at their level 
by topping of 
funds from 
their end. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७०/का.६ 


Sr.No. Key Components Details Budget 
7 Growth Each AWC is provisioned to be equipped with | Set of 4 
Monitorin | Growth Monitoring Devices (GMDs) comprising of | GMDs 
g Devices | Stadiometer, Infantometer and Weighing Scale for | @%8000/- per 
Infant and Mother & Child. set for 
remaining 
AWCs_ (one 
time) only. 
The DPO 
shall certify 
the 
requirement 
for 
replacement. 
7 Data To capture the real time data in POSHAN Tracker |@ रै2000/- 
package | application, all AWWs are provided with smart | per AWC per 
charges | phones. Internet connectivity charges for AWWs are | annum 
provided @%2000/- per annum per AWW. payable (0 
AWW 
| Awards Ministry of Women and Child Development | e 100 awards 
(WCD) recognizes significant contributions of | to AWWs at 
various stakeholders esp. the Field Functionaries. national level 
The awards will be given annually on the |@ %50,000/- 
recommendations of the States/UTs and finalized by | per Awardee 
a committee to be constituted. Separate guidelines | and e 50 
will be issued by MoWCD. Awards to 
AWHs 
@z40,000/- 
per awardee 
10 Incentive | In Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, there has|@ रें] lakh 
for been a provision of incentive for ‘Kuposhan Mukt | each for 
Kuposhan | Villages’ which will be distributed away to qualified | village 
Mukt villages/ panchayats. The incentives will be given | panchayat 
villages | annually on the recommendations of the States/UTs | functionaries) 
and finalized by a committee to be constituted. 
Separate guidelines will be issued to States/UTs on 
the same by MoWCD. 
11 New Launch of Poshan Tracker and Online Trainings As 7 
initiative | new initiatives under Saksham Anganwadi and 
Poshan 2.0, that aims at strengthen the e-platform for 
both monitoring and trainings, Poshan Tracker and 
Online Trainings would be encouraged. Guidelines 
related to both have been issued to States/UTs from 
time to time, which will be followed by amended 
guidelines, if required. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


